ae हे ऋषिगणांचे निवासस्थान, 
महामुनि शौनक हे त्यांचे कुलपती होते. 
एकदा त्यांनी बारा वर्षाचा सत्रयाग केला. अनेक 
महर्षी एकत्रपणे त्या यागात मग्न असताना 
रोमहर्षचा पुत्र उग्रश्रबसु हा सूत तेथे आला. 
त्याला माहीत नाही असा कोणताही पुराणग्रन्य 
तेव्हा अस्तित्वात नव्हता. 

या सूताला पाहिल्या बरोबर सर्वजण 
त्याच्याभोवती जमले. ते म्हणाले, “qe 
येण्याने आम्हा सर्वाना फार आनन्द झालाय. 
सांग, आत्ता कोठून आलास तू? तुझ्या कडून 
* अनेक अ॒त्तमोत्तम पुण्यकथा आम्हाला ऐकायला 
मिळणारसं वाटतंय.'” 

सूत त्यांना म्हणाला, **महर्षीगण हो! 
परीक्षिताचा पुत्र जनमेजय याने एक मोठा 


सर्पसत्र यज्ञ केला, ता असीत een | अवधीत वैशंपायनाने 
जनमेजयाला भारताच्या अनेकोत्तम कथा 
ऐकवल्या. त्या कथांचा रचयिता म्हणजे 
वैशंपायनाचे गुरुवर वेदव्यास. मीही त्या कथा 
खूप लक्षपूर्वक ऐकून घेतल्या आहेत. शमंतक़ 
पंचक नामक पुण्यक्ेत्राचं दर्शनही मी घेतलंय, 
तेथेच युद्ध झाले होते. मी आत्ता तेथूनच सरळ 
इकडे आलोय." 

त्याचे बोलणे ऐकून ऋषिगणांना अपरिमित 
आनन्द झाला. त्यांनी मोठ्या भुत्साहाने 
वेदव्यासांनी रचलेल्या कथा सांगण्याची सूताला 
विनन्ती केली, 

सूताने सुरुवात केली:- 

“महाभारताची रचना कशी झाली माहीत 
आहे तुम्हाला? कृष्णवैशंपायन नामक व्यासांनी 


sara ana 


वेद चार भागात विभाजित केले. अन्‌ त्यानन्तर 
त्यांनी हिमालय पर्वतात तपस्या केली, 
घृतराष्ट्राची पिढी समाप्त झाल्यावर त्यांनी 
*भारत'ची -रचना करायचे ठरवले. सार्‍या 
जगाने आवडीने वाचावे, अशा या 'भारता'ची 
रचना कोणत्या पद्धतीने करावी, याबद्दल ते 
a विचार करू लागले. या विचारात मग्न 
असतानाच त्यांना भेटण्यासाठी ब्रह्मदेव आले, 
त्यांना विनयाने नमस्कार करून महर्षि व्यास 
म्हणाले. a, वेदवेदांगांचं सार मी 'भारत' 
नावाच्या इतिहासरूपात लिपिबद्ध करू 
= परन्तुतेलिपिन्द्ध करील, असा कोणी 
मलातरी दिसत नाही, असा एकादा ग्रन्थ जनता 
किती बुत्कंठेतं वाचेल याची आपणाला कल्पना 


असेलच. 
ब्रह्मदेवाने व्यासांना सल्ला दिला की, 
**बिघ्नेश्‍वराची मनापासून प्रार्थना कर अन्‌ 
त्याच्याकडून आपला हा इतिहास लिहून घे. '” 
व्यासांनी प्रार्थना केली अन्‌ विघ्नेश्‍वर प्रकट 


झाला. व्यासांच्या इच्छेनुसार त्याने महाभारत 
लिहून काढले. व्यास सांगत गेले, अन्‌ विघ्नेश्‍वर 


| लिहीत गेला. 


देवलोकात नारदाने, पितृलोकात देबलनेव 


| गंधर्वलोकातशुकाने या ग्रंथाचा प्रचार केला. 


जनमेजय wa यज्ञ करत असताना 
वैशंपायनाने त्या ग्रंथाचे पठन केले. अशाप्रकारे 
भूलोकातही त्या ग्रंथाचा प्रसार झाला. 
'शौतक आदि मुनि विवरण जाणून तृप्तझाले. 
त्यांनी सूताला विचारले की, शमंतकपंचक 
नावाच्या क्षेत्रावर कौरवपांडबात महासंग्राम 
झाला, या क्षेत्राला असे नाव का मिळाले??? 
याबहुल स्पष्टोकरण देताना सूत म्हणाला, = 
“त्रेता व द्वापर या युगांच्या संधिकाळात राजे 
लोकांच्या अहंकाराने सीमा ओलांडल्या होत्या, 
दर्पाच्या नशेतच ते चूर असत, परशुरामाने 
त्यांना एकवीस वेळा, अगदी शोधून शोधून 
मारून टाकले. त्यांच्या रक्ताने पाच तलावांची 
निर्मिती करून त्याने पितरांचे तर्षण केले, या 
तर्षणाते पितर अत्यन्त संतुष्ट झाले व त्यांनी 
परशुरामाला असा वर दिला की- हे पाचही 
तलाब पुण्यक्षेत्र बनतील. याच प्रदेशात पुढे 
महाभारत-युद्ध झाले. त्यामुळे या क्षेत्राला 


| शतक कुरुक्षेत्र असे नाव प्राप्त झाले. '' 
'पसैक्षितपुक्ष जनमेजय त्याच कुठक्षेत्री आपले 
| Srey शृतसेन, अुग्रसेन आणि भीमसेन यांच्या 
मदतीने शुदीर्घ अत्ता सर्पयज्ञ करीत are. 
त्यावेळी सरमा नामक देवता शुनकचारपुच 
सारमेय हा तेथे निए्द्देश्य फिरत होता. 
जनमेजयाच्या भावांनी त्याचा पाठलाग करून 
त्याला तेथून हाकलून दिले, तो आपली माता 
सरमा हिच्याकडे जाअून पोचला. तेव्हा सरमेने 
त्यांची निन्स करून म्हटले, “साधु व दरिद्री 
माणसांना भुगीचच सतावणाऱ्यांचे नक्कीच 
काही न काही नुकसान होते.'” 

सरमेची ही निन्दा “शाप न ठरो' अशी 
जतमेजवाला भोती वाटली, ताबडतोब 
हस्तिनापुरी परत जाभून तो 'शांती'ची क्रिया 
करण्यासाठी पुरोहित शोधू लागला, 

अशातच एकदा अरण्यात शिकार करत 
अप्तताना जनमेजयाला तेथे श्रुतश्चवाचा आश्रम 
दिसला. श्रुतश्रवाला सोमेश्‍वर नावाचा एक पुत्र 
असल्याचेही त्याला कळले, जनमेजय 
श्रुतश्चवाला- तुमचा पुत्र शांती क्रिया 
करण्यासाठी पाठवा -अशीविनंती करू लागला. 

“aren पुत्राचा एक नियम आहे. तो 
ब्राह्मण आहे, कोणी काही मागितले तर ते 
ताबडतोब देण्याचा त्याचा नियम आहे. त्याच्या 
या नियमात काहीही व्यत्यय येणार नाही, असं 


बचन दिलंस तर तो पुरो हित बनून तुमच्याकडे 
नक्की येईल, '' थुतश्ववाने स्पष्ट सांगून टाकले. 


चांदोबा 


याला भापली संमतो देञून जनमेजय 
सोमेश्वरला आपल्या बरोबर आश्रमात घेशून 
गेला, व त्याच्या मदतीने त्याने बरेच यज्ञ पार 
पाडले. 

अुदंक नावाचा एक महर्षि एक दिवस 
जनमेजयाकडेआला अन्‌ म्हणाला, ''राजा, जे 
कार्य तू करायना हवे होते, ते न करता हातावर 
हात बांधून तू झुगीचच = राहिला आहेस. 
आपल्या कर्तव्याची भुपेक्षा करणं, हे अत्यन्त 
असंगत होय. '" 

“ar, सी क्षत्रिय धर्माचं पालन करतोच 
आहे, असं कोणतं कार्य आहे, कि जेन करता 
मी गप्प बसलो are?” जनमेजयाने 
अुदंकसमोर मोठ्या नम्रतेने आपली शंका प्रकट 


Yo 


— 
| 


“'तक्षकाचा अंत कर. तुझा पिता परीक्षित 
याला डसून मारणारा दुष्ट तोच आहे. काश्यप 
जेव्हा तुझ्या पित्याचे प्राण वाचवण्यासाठी 
धावतपळत येत होता, तेंव्हा या दुष्ट तक्षकानेच 
त्याला अपार धन दिले व अनेक प्रलोभनं दाखवून 
त्याला परत पाठवले, अशा या दुष्ट तक्षकाला 
“मारून भस्म करून टाकणं' हे तुझं कर्तव्यच 
नन्हे काय? यापेक्षा भ्रेष्ठ क्षत्रिय धर्म दुसरा 
कुठला? तेन्हा त्याला मारून आपल्या 
पितुकर्तव्याचे पालन ar.” 

खरे पाहिले तर भुदंकही तक्षकाचा सूड A 
इच्छित होता, त्याचे कारण असे होते- 

या अुरदेकने वेद नावाच्या ऋषीजवळ राहून 


विद्याभ्यास केला. तो पूर्ण करून गृहस्थाश्रमात 


8) प्रवेश करण्यापूर्वी गुरुला, त्याला देण्याच्या 


गुरुदक्षिणेबाबत विचारले असता, वेदम्हणाला, 
“ “माझ्या पत्नीला काय-हवंय ते विचारून 
तिलाच ते गुरुदक्षिणा म्हणून दे.'* 

अुदंकने गुरुपत्नीला तिची इच्छा बिचारली, 

तौ म्हणाली, *'आजपालून चौथ्या 
दिवसानन्तर मौ एक पुण्यव्रत करणार आहे. 
त्यावेळी कानात कुंडलं घालावीत अशी माझी 
इच्छा आहे. राजाच्या पत्नीजवळ कुंडलं आहेत. 
तुला जमलं, तर ती मला आणून चे. 

अुदंकने पौष्यराजाकडे जाभून कुंडतांची 
मागणी केली. त्याने ती द्यायची तयारी दर्शवली. 
पण त्याबरोबरच त्याला सावधगिरीची 
सूचनाही दिली की, “'तक्षक ती कुंडले चोरून 
नेण्याची संधी शोधत आहे.'” 

राजाने सांगितल्या प्रमाणेच घडले. कुंडले 
daa जंगलातल्या वाटेने जात असताना 
अुदंकला एक तलाव दिसला. तलावाकाठी एके 
ठिकाणी कुंडले सुरक्षित ठेवून अुददंक पाण्याकडे 
निघताच तक्षक ती घेअून पळून जाअू लागला. 
कशाही प्रकारे कुंडले चोरून नेण्याचा विचार 
करत असलेला तक्षक भुदंकच्या मागावरच 
होता. 

नग्न मानवाच्या रूपात धावत असलेल्या 
तक्षकाला भुदंकने पकडले, परंतु तत्क्षण साप 
बनून तक्षक एका बिळात घुसला. हातात एक 
काठी घेमून अुदंकने ते बीळ खोदायला सुरुवात 


2 अन्‌ खोदता खोदता तो त्या मागनि थेट 
पाताळात पोचला. 

तेथील नागांजवळ भुदंकने मदत मागितली. 
परंतु त्यांच्यावर त्या विनवणीचा काहीच 
परिणाम झाला नाही. इतक्यात त्याला तेथे एक 
घोडेस्वार दिसला. तो घोडा होता खुद्द अग्नी अत्‌ 
वरील स्वार होता इन्द्र! पण भुदंकला हे माहीत 
नव्हते. त्या स्वाराने जेव्हा अुदंकला, qa 
काम हवे?'' असे विचारले, तेव्हा अुदंक 
म्हणाला की, ' हा संपूर्ण नागलोक माझ्या 
हवाली करा.” त्याबरोबर त्या घोड्याच्या 
जागी भयानक अग्रिज्वाळा निघू लागल्या. 
तक्षकाला अशी भीती वाटली की, या अग्रीमुळे 
सर्वनागलोकच भस्मसात होईल; म्हणून त्याने 
ती कुंडले अुदंकला दिली व ती आपल्या 


गुरुपत्नीकडे नेअून देण्याचे कर्तव्य त्याने पार 
पाडले. 

अुदंकने जनमेजयाला, *तुझ्या पित्याला 
तक्षकानेच मारले. ' असे जेव्हा सांगितले, तेव्हा 
त्याने आपल्या मंत्र्यांना बोलावून तसे घडण्याचे 
कारण विचारले. 

मन्त्र्यांनौ जनमेजयाला त्याचा पिता 
परीक्षित याच्या मृत्युचे कारण सांगितले; ते 
असे- 

महाभारत युद्धात अभिमन्युकपटाने मारला 
गेला. परीक्षित हा अभिमन्यु व भुत्तरा यांचा पुत्र 
होय. कृपाचार्याजवळ तो धनुर्विद्या शिकला व 
पांडवा नंतर तो राज्यपालन करू लागला. त्याला 
शिकार करणे फार आवडे. असाच एकदा एका 
मृगाचा पाठलाग करत असताना ते जनावर 


3 परीक्षित 
महामुनि शमीक यांच्याजवळ पोचला. त्याने 
मुनीला विचारले, ' “माझ्या बाणाने जख्मी 
झालेले एक हरीण आत्ता इकडूनच गेले काय?'” 
परंतु तपस्येत लीन असलेल्या मुतीने त्याच्या 
प्रश्‍नाला काहीच भुत्तर दिले नाही. रागावलेल्या 
परीक्षिताने जवळच भरून पडलेला एक साप 


आपल्या बाणाच्या टोकाने भुचलला व तो N 


शमोकाच्या गळ्यात अडकलून तेथून निघून 
गेला, 

शमीकपुत्र धृंगीच्या एका मित्राने जाून 
त्याला परीक्षिताने केलेल्या या अपमानानद्दल 
सांगितले. श्रृंगी मुळातच फार कोपिष्ट वृत्तीचा 
होता, त्याने तत्क्षण श्ञापवाणी अुद्चारली की, 
“' आजपासून सातव्या दिवशी तक्षक 
पसीक्षिताला डसेल व त्यामुळे त्याचा मृत्यु 

परीक्षितासारख्या . झुम शासकाला 
आपल्या मुलाने असला शाप दिल्याचे 
कळल्यावर महामुनि शमौकाला फार दुःख 
झाले. पण शाप मागे घेणे अशक्य असल्यानेत्याने 
ताबडतोब आपला शिष्य गौरवमुख याला 
पाठवून परीक्षिताला सावध करवले की, त्याने 
आपल्या संरक्षणाची काही व्यवस्था ता डतोब 
करावी. 

परीक्षिताला हे ऐकून आपल्या कृत्त्याबद्दल 
फार पश्चात्ताप झाला. शृंगच्या शापामुळे 
भयभीत होअून त्याने आपल्या ब रील 


विचार करायला सांगितले. मन्त्र्यांनी एकाच 
खांबावर एक भवन अुभे केले. त्यात वाऱ्याला 
ही प्रवेश नव्हता. भवनात सर्वत्र अशा औषधी 
विखरून ठेवल्या होत्या की विषाचा काहीही 
प्रभाव पडू शकणार नाही, विषवैद्य व 
मात्त्रिकांना तेथे अष्टौप्रहर सिद्ध ठेवले होते. 
ada सर्व मन्त्री राजाबरोबर तिथेच त्याच्या 
अवतीभवती राहू लागले. 

सहा दिवसपर्यन्त काहीही घडले नाही, 


राजावर ओढवलेल्या संकटाबद्दल काश्यप | | 


नावाच्या एका ब्राम्हणालाही समजले, 
तक्षकापासून आपल्या राजाचे रक्षण 
करण्यासाठी कटिबद्ध होजून तो निघाला. 


st 


~ 


rta recerca 
होता, रस्त्यातच त्याची काश्यप ब्राह्मणाशी 
गाठ पडली. ब्राह्मणाचा राजाकडे जाण्याचा 
उद्देश त्याने मोठ्या चातुर्याने समजून घेतला. 

काश्यप तक्षकाला म्हणाला, 
“'सर्पदंशानंतरही एकाद्याचे प्राण वाचवण्याचे 
सामर्थ्यमाझ्यात आहे. विषारी साप चावून मृत्यु 
पाबलेल्यांनाही मी मन्त्रशक्तीते जीवदान देअू 
शकतो, महाराज परीक्षितांनातक्षकडसलातरी 
मौ त्यांना पुन्हा जिवन्त करीन अन्‌ मला 
त्यांच्याकडून अपार धन ब मोडी कीर्ती 
aa.” 

Cera, मीच तो तक्षक! मी मतात 
आणोन, तर कशाचेही भस्म करू शकेन". 

काश्यप त्याचे सांगणे मनावर न घेता 
आपल्या निश्‍चयावर अटळ राहिला. तेव्हा 
तक्षकाने जवळच असलेल्या एका मोठ्या 
वटवृक्षाच्या खोडावर डंख मारला ब पहाता 
पहाता वृक्ष भस्मीभूत झाला. काश्यपानेही 
मन्व्यशक्तीने त्या राखेच्या ढिगातून पुन्हा वटवृक्ष 


जसाच्या तसा FAT करून दाखवला, | 
*'त्या मुनिकुमाराचा शाप निष्फळ करणं | 
तुला जमणार नाही. राजा तुला जे धन देईल, | 
त्यापेक्षा अधिक धन मीच देतो तुला! ते घे अन्‌ | 
| 


परत फीर तू!” असे म्हणून अपार धन देझून 
तक्षकब्राह्मणाता परत पाठवून कृतकृत्यजञाला, 
यानन्तर तक्षकाने काही नाग मुनिपुत्रांच्या 
रूपात परीक्षिताकडे पाठवले. 
हातात फळे व फुले घेअून ते कु मार 
परीक्षिताकडे गेले. एक फळ राजाने फोडले, ' 
त्यात त्याला एक लहानसा किडा आढळला, 
सभोवती असलेल्या मन्त्यांना राजा | 
म्हणाला, “सापाच्या अवधीची वेळ समाप्त | 
होत आलेलो आहे. हा किडा मला कदाचित | 
चावेलही, पण आता सर्पदंशाचं भय नाही 
मला!'' पण क्षणभरातच तो किडावाहूनत्याचा | 
सर्प बनला. तक्षकच होता तो! राजाला तो. 
ताबडतोब डसला. | 
तक्षकाच्या दंशाने केवळ परीक्षिताचेच 
नव्हे, तर त्या एकखांबी महालाचेही भस्म झाले! 


आपला | आ पला पिता परीक्षित याचा मृत्यु कसा 
ओढवला हेजनमेजयला आताच कळते. मनत्यांनी 


अगदी लहानपणीच त्याला 
राज्याभिषेक केला होता. अन्‌ सज्ञान झाल्यावर 
3 विवाहही त्यांनी काशीराजाची कन्या 
वपुष्टा हिच्याशी करून दिला होता. 

**आपल्या पित्याचा मृत्यु सर्पदंशामुळे 
झाल्याने आता अुंदकमुनींच्या म्हणण्याप्रमाणे 
आपण सर्पसत्र यज्ञ करावा हे मुचित qa.” 
असा सल्ला साऱ्या मंत्र्यांनी मिळून जनमेजयला 
दिला. 

'जनमेजयने सर्पपाग करण्याचा निश्चय केला 
अन्‌ त्यात तक्षकादि सर्पाची भाहुती द्यायचे 
ठरवले. त्याने पंडित, राजपुरोहित व ऋत्विज 
यांना बोलावून घेञून यज्ञाची पद्धत विचारली. 
ऋत्विज म्हणाले की, ''अशा प्रकारचा यज्ञ फक्त 


'जतमेजयसाठीच केला जाईल. असा यज्ञ एरव्ही 


कोणी करत नाही,” 
यज्ञाचौ सारी सामग्री जुळवण्पात आली, | 

यज्ञशाळा बांधल्या गेल्या, आवश्यक ती सारी 
व्यवस्था मोठ्या वेगाने सुरू झाली. त्याचवेळी 
भविष्य जाणारा लोहिताक्ष नावाचा एक सूत सांगू 
लागला की, एक ब्राह्मण येभून या यज्ञात बाधा 
आणणार आहे. पण जनमेजयाने त्याच्या या 
चेतावणीकडे लक्ष न देता, भुलट भदेश दिला 
की, यज्ञ पुरा होईपर्यन्त या लोहिताक्षला 
यागशाळेत प्रवेश करू देञू नये. यानंतर आपली 
पत्नी वपुष्टा हिच्यासह जनमेजय यज्ञ सुरू 
करण्यासाठी यज्ञमंडपात आला. या यक्षाचे 
“होता” चन्द्रभार्गन, 'भध्वर्यु' पिंगल व 
'जुद्गाता' कोत्सु असे होते, यांती यज्ञ सुरू केले. 
हजारोंच्या संख्येने सर्प तेथे आकृष्ट होभून 
यशकुंडात भस्मसात होभू लागले. तर्प-ज्ञातिनष्ट 
होण्याची वेळ येऊन ठेपली, 


2. साजा ययाती क्या 


po E 

तक्षक भयभीत होभून इन्द्राच्या आश्रयाला 
गेला. त्याला आश्‍वासन देत इन्द्र म्हणाला, 
“gan अगोदरच सांगून ठेवलेलं आहे की, 
अुक्ष्चस्तराच्या काही सर्पाना यायज्ञापासून भय 
नाही. तेव्हा तू मुळीच भिजू नकोत. इये 
माझ्याजवळच रहा. तुझ्या संरक्षणाची 
जबाबदारी माझ्ी!'” 

इकडे सर्पाचा हा बिनाश पाहून बासुकीला 
फार वाईट वाटले. तो आपली बहीण जरत्कारू 
हिला म्हणाला,'*अशौ काही दुर्घटना घडू नये 
म्हणूनच आम्ही तुझा विवाह जरत्कारू 
ब्राह्मणाशी करून दिला. तूताबडतोब आपला 
पुत्र आस्तिक याला पाठवून यज्ञ थांबव. नाही 
तर अनर्थ होईल.'” 


मातेच्या कथनानुसार आस्तिक सर्पसित्र 
यज्ञाच्या मांडवात पोचला. प्रथम स्वस्तिवचत 
वगैर केल्यानन्तर त्याने राजा, क्रत्विज व अस्ति 
यांची पूजा केली. त्यांची प्रशंसा करणारे श्लोक 
म्हटले. आस्तिकाचौ ती बालमूर्ती पाहून 
जनमेजय फार प्रसन्न झाला, “हा दिसायला 
लहान 'बालक असला, तरी मोठा ज्ञानी 
दिसतोय. त्याला हवा तो वर देण्याचा मी निश्‍चय 
केला आहे.'' असे जनमेजयाने सर्व सदंस्यांना 
सांगितले. 

आस्तिकने “हा यज्ञ ताबडतोब इथेच 
थांबवा' असा वर मागितला. 'सर्षमज्ञ 
यांबवण्याऐवजी दुसरे काहीही माग' असे 
जनमेजयाने म्हणूनही अस्तिकवर त्याचा 
काहीही परिणाम झाला नाही. त्याने यज्ञ 
थांबवण्याचाच आग्रह धरला. तेव्हा अन्य 
सदस्यांनीही राजाला ' आपले वचन निभावण्या* 
चा सल्ला दिला; अन्‌ अशा प्रकारे सर्पसत्र यज्ञ 
बन्द पडला. 

जनमेजयाने सर्वाना दक्षिणा देभून त्यांचा 
सत्कार केला. वेदव्यास इतक्यात आपल्या 
शिष्यांसह तेथे आले. वैशंपायनाने जनमेजयाला 
त्याचे पूर्वज पांडव यांची कथा सविस्तर 
सांगितली, 

अरतवंशाचे मूळ पुरुष होते वैवस्वत. ते 
अदितौचे नातू होत. वैवस्वताची कन्या इला 
हिचा पुरुरवा हा पुत्र होता, पुरुरवा व भुर्वशी 
वांना सहा पुत्र झाले. आयु हा त्यांच्यापैकीच 


ve 


चांदोबा 


एक. त्याचा पुत्र होता नहुष. या नटुघालाही 
सहापुत्रझाले. त्यातलाययाती हा दुसरा. अग्रज 
यति हा तपस्येसाठी अरण्यात निघून गेल्यामुळे 
पुढे ययातीने राज्यभार वाहिला. 

ययातीच्या शासनकालात दानवांचा 
गुर शुक्र हा होता. देन ब दानव यांच्यात जी 
युध्दे चालत, त्यात काही दानव मारले जात. 
परंतु आपल्या संजोवती मन्त्राच्या साह्याने 
शुक्राचार्य त्यांना पुन्हा जिवन्त करीत, देवांचे 
गुरु बृहस्पती यांच्याजवळ मात्र ती विद्या 
नव्हतो. म्हणूत देवांती बृहस्पती -पुत्र कच याला 


संजीवनी मन्ञ शिकून घेण्यासाठी शुक्राचार्याकडे , 


पाठवले, 

कचाने शिष्य म्हणून शुक्राचार्याची खूप 
सेवा केली, आणि त्यांची कन्या देवयानी 
'हिला आपल्या मृदुभाषणाने आनन्दित करत तो 
आपले दिवस घालवूलागला. कच हा बृहस्पती - 
पुत्र असल्याचे कळल्यावरून दानवांती कच 
गुरूच्या गायी चरावयास घेअून गेला असता 
त्याला मारून टाकले, अन्‌ त्याच्या शरीराचे 
तुकडे तुकडे करून टाकले. ते कळल्याबरोबर 
शुक्राचार्यांनी संजीवन मन्त्राने त्याला पुन्हा 
जिवन्त केले. पुन्हा एकदा तो असाच 
देवयानीसाठी फुले आणायला गेला असता, संधी 
साधून दानवांनी त्याला मारून समुद्रात पेक्कून 
दिले. देवयानीला तेकळल्यावरती विलाप करू 
लागली, व पुन्हा एकदा शुक्राचायांनी त्याला 
जिवन्त केले. 


उ 


दानबांनी संधी साधून त्याला पुन्हा एकदा 
मारून टाकले व जाळून त्याचे भस्म केले. ते 
भस्म त्यांनी मदिरेत मिसळले व ती 
शुक्रबार्यानाच प्यायला दिली. यावेळी त्यांनी 
कचाला जिवन्त केले, तेव्हा तो त्यांच्या पोटात 
होता. नाइलाजाने शुक्राचार्याना संजीवनीमन्त्र 
कचाला शिकवावा नागला. नंतर त्यांनी त्याला 
आपले पोट चिरून बाहेर यायला सांगितले ब 
नंतर मंत्राने स्वतःला जिवन्त करायला 
सांगितले, कचाने शुक्राचारार्यानी सांगितल्या 
प्रमाणे सर्व केले. 

आता कचाचा भुद्देश सफल झाला होता. 
योग्य संधी पाहून त्याने आपल्या गुरूजबळ परत 
जाण्याची परवानगी मागितली, 


चांदोबा 


न्या 


__ देवयानी म्हणालो, “ars तुझ्यावर प्रेम 
असल्यामुळेच मी तुला दर वेळी जिवन्त करवलं, 
तू माझ्याशी विवाह ar.” 

कच म्हणाला, ''तू माझ्या गुरूची कन्या, 
माझी भगिनी आहेस. तुझ्याशी विवाह कसा 
करू शकेन?” 

तेव्हांरागावून, ''असं आहे होय? मग तुला 
मिळालेला संजीवनी मन्त्रही तुझ्या भुपयोगौ 
पडणार नाही.'' असा देवयानीने त्याला शाप 
दिला. 

आता कचानेही तिच्यावर रागावून शाप 
दिला की, “कोणीही ब्राह्मण तुझ्याशी विवाह 
करणार नाही.'' 


वृषपर्वा हा दानवांचा राजा होता, त्याला | 


शर्मिष्ठा नावाची एक कन्या होती, एके 
दिवशी देवयानी अन्य सख्यांना बरोबर घेअून 
वनविहाराला गेली, त्यांना एके ठिकाणी 
एक सरोबर दिसले, तेंव्हा त्या सर्वजणी 
आपापली वस्ने बुतरवून ठेवून जलक्रीडा करू 
लागल्या. इतज्यात जोराचा वारा येअून 
किनाऱ्यावरील वसते मुडू लागली. ते पाहून त्या 
भराभरा पाण्याबाहेर येभून इकडे तिकडे 
जुडालेली वस्रे गोळा करून नेसू लागल्या. त्या 
गडबडीत शर्मिष्टाने चुकून देवमानौची साडी 
नेसून घेतली, ते पाहून देवयानी रागाने तिला 
म्हणाली, “अग राक्षसी, म ब्राह्मण कन्या 
आहे. मी नाही तुझी साडी नेसणार, माझी साडी 
तू का नेसलीस?' ' 


“भिकारडी कुठची ! मलाच रागावतेस 
काय? तुझा बाप तर माझ्या बाबांच्या जिवावर 
जगतो, आमच्याच आश्रयाने तर रहातेस तू. 
माझी साडी नेसल्याने तुझा अपमान होतो 
काय?'' असे म्हणत रागाने ख़दखदणार्‍या 
शर्मिष्ठेने देवयानीला जवळच्या विहिरीत 
ढकलून दिले अन्‌ आपल्या सख्यांसह ती तेयून 
निघून गेलौ. 

थोड्या वेळाने राजा ययाती तेथे आला. 
शिकार करता करता दमून तोंपाणी पिण्यासाठी 
विहिरीजवळ आला. आत डोकावून पहाता 
त्याला देवयानी दिसली. सयातीने तिला, “a 
कोण आहेस? विहिरीत कशी पडलीस?'' 
विचारले. 


vr 


“मी दानवांचे गुरु शुक्राचार्य यांची कन्या 
असून माज्ञं नाव देवयानी आहे. चुकून मी 


| विहिरीत पडले. बाहेर काढा ना मला. '' असे 


म्हणत तिने आपला हात पुढे केला. 

ययातीने ही आपला भुजवा हात पुढे करून 
तिचा पुढे आलेला भुजवा हात पकडला ब तिला 
बाहेर काढले, व तो निघून गेला. 

इतक्यात घूर्णिका नावाची एक दासी तिला 
शोधत तेथे आली. पण देवयानी तिला 
म्हणाली, *“मी आता वृषपर्वाच्या राज्यात 
मुळीच पाप ठेवणार नाही. शर्मिष्ठेने माझा घोर 
अपमान केलाय. तू जाभून हे माझ्या बाबांना 
aa,” 

वार्ता कळताच शुक्राचार्य तातडीने तेथे 


ue 


आले. त्यांनी विचारले, **शमिष्ठेनं तुला 
विहिरीत ढकलावं असा तू काय अपराधकेलास 
Ear” 

देवयानीने सारी हकीकत व शर्मिछेचे 
बोलणेही पित्याला सांगितले. शुक्राचार्य 
म्हणाले, '*या जगात तुझाशियाय माझं आहे 
तरी कोण? मीही नाही जाणार वृषपर्वाच्या 
नगरात.'” 

सर्ववृत्तान्त कळल्यावर राजा वृषपर्वा स्वतः 


N * शुक्राचार्याकडे येजून म्हणाला, ''तुम्ही दोघं इये 


काय करत आहात? चला न नगरात," 

“a लोकांची वर्तणुक मला पसंत 
नाहीय. तुमच्या माणसांनी माझा शिष्य कच 
याला अनेकदा मारून टाकलंय. आता तुमच्या 
कन्येनं माझ्या देवयानीला विहिरीत ढकलून 
मारायचा प्रयत्न के लाय. मला मुळीच 
तुमच्याकडे रहायचं नाही,” शुक्राचार्य क्रोधाने 
म्हणाले. 

वृषपर्वाने खूपदा याचना केली, त्यांचे पाय 
घरले; तेंव्हा शुक्राचार्यम्हणाले,''माझ्यामुलीने 
कबूल केलं, तरच मी यायला तयार आहे, '' 
तेंव्हा देवयानीने एक अट घातली. त्या अटीनुसार 
शर्मिष्ठा व तिच्या सख्या यांनी देवयानीच्या दासी 
बनायचे कबूल करायला हवे, वृषपवनि ती अट 
मान्य केली अन्‌ दासी बनून शर्मिष्ठा देवयानीचे 
कडू ब्रोल सहन करू लागली. शुक्रायार्यामुळे 
दानवलोकांचा खूप मोठा लाभ होत असल्याने 
हे सारे सहन करणे त्यांना भागच होते. 


क चांदोबा 


on शर्मिष्ठाब सर्वसस्य़ांना पूर्वी | 5 


घडलेल्या प्रसंगाच्या ठिकाणीच घेअून गेली. 
त्याही वेळो ययाती तेथे शिकारीला आला होता. 
त्या सर्वजणींना पाहून त्याने विचारले, “qué 
a” 

देवयानीने त्याला त्याचे नाव व जात 
विचारली. अन्‌ म्हटले,'*ज्यानं मला आपल्या 
हाताचा आधार देभून विहिरीबाहेर काढले, ते 
आपणच ना? त्याच दिवशी आपला विवाह 
उरलेला आहे. आपण तेंव्हाच माझे पाणिग्रहण 
केले ना? त्या क्षणापासूनच मी आपणाला पति 
मातत आले आहे.” 

एका ब्राह्मण कन्येशी विवाह करायला 
ययातीला संकोच वाटत होता. परन्तु 
शुक्राचार्यांनी या विवाहाला संमती दिली 
विवाहमोठ्या वैभवाने साजरा झाला, शुक्राचार्य 
ब दानवांनी दोघांनाही बहुमूल्य भेटी दिल्या, 
देवयानी शर्मिष्ठा अन्य दोन हजार दासी बरोबर 
घेअन आपल्या पतिगृही -ययातीकडे -गेली . 
शर्मिष्ठा व दासोंची रहाण्याची सोच ययातीने 
अशोकवनात केली, 

देवयानी व ययाती यांना यदु व तुर्वस नावाचे 
दोन पुत्र झाले. 

काही काळानन्तर शर्मिष्ठिला आपल्या दीन 

| स्थितीबद्दल फार दुःख वाटूलागले. परंतु अजून 

तिचा विवाहही झाला नव्हता. अन्‌ इकडे 
| तर दोन पुत्रांची माताही झाली होती. 
तिने विचार केला की, ''देवयाती जर ययातीशी 


चांदोया 


विवाह का करू शकत नाही? 

एके दिवशी ययाती अशोकवनात आला 
असता त्याला आपली दैन्यावल्या सांगून शर्मिष्ठा 
म्हणाली, महाराज, आपण माझ्या 
मालकिणीये पति आहात, तसे माझेही आहात. 
पत्नी म्हणून आपण माझा स्वीकार करावा, '” 

शुक्राचार्य क्रोधित होतील अशी भीती मनात 
असूनही ययाती शर्मिछेचा अस्वीकार करू 
शकला नाही, लपून-छपून तो तिला भेटत 
राहिला अन्‌त्यंना द्रघ्यु, अनु व पुरुनावाचे तीन 
पुत्र झाले. 

शर्मिष्ठा माता बनल्याचे देवयानीला कळले 
अन्‌ तिने येअून शर्मिष्ठाला विचारले, “adan 


“r 


म्हणतात की तू मोठी शौलवतौ अन्‌ पतिब्रता 
वगैरे आहेस; तुझा जन्म मोठ्या घराण्यात 
झालेला आहे. पण विवाह न करताच तू आई 
कशी झालीस हे तर सांग. मुलं कशी झाली 
qm?” 

लज्ञेते आपले मस्तक झुकवून शर्मिष्ठा 
झुत्तरली, “मी क्रतृस्नान करत असताना एका 
महामुनीने मला पुत्रदान दिलं.'* 

**तो मुनि कोण? काय नाव आहे त्याचं? 
कोणत्या जातीचा आहे तो?'' देवयानी प्रश्‍न 
विचारत सुटली. 

**त्यामहानुभावांचं तेज पाहून त्यांना काही 
विचारावंसं मला वाटलंच are.” शर्मिष्ठाने 
सांगितलं. 

देवयानीचे एवढ्याने समाधान झाले. 

नंतर एकदा देबयानी व ययाती दोघे मिळून 
aa निवासस्थानी आले, त्यावेळी खरी 
गोष्टदेवयानीच्या लक्षात आली. शर्मिष्ठाची मुले 
व ययातौच्या रूपात खूपच साम्य आढळले 
तिला. तिने कडक स्वरात मुलांना त्यांच्या 


बोट दाखवले. 

त्याक्षणी शर्मिष्ठाला अपशब्द बोलत 
देवयानी म्हणाली, “अग राक्षसिणी, माझाच 
नाश करायला भुठलीस BIT?” 

जराही संकोच न करता शर्मिष्ठा म्हणाली, 
*'मी कोणताही अपराध केलेला नाही. तुला 
महाराज जसे आवडले, तसे मलाही आवडले, 
तू माझ्यापेक्षा मोठी आहेस, ब्राह्मण आहेस, 
म्हणून मी तुझा आदर करते. पण हे तर राजर्षि 
आहेत. म्हणूनचमो म्हटलं की, ही एकाऋषीची 
मुलं आहेत.'” 

आता देवयानो रागावून ययातीला 
म्हणाली, ''तुम्ही माझ्याशी कपट केलंत, 
फसवलंत मला. मी आता तुमच्याजवळरहाणार 
नाही.” तिने सरळ आपल्या पित्याकडे जाभून 
घडलेले सारे सांगितले. 

शुक्राचार्यांनी क्रोधित होभून ययातीला, 
**तूताबडतोब वृध्द होशील” ' असा शाप दिला. 


